NOAT/A:13 pr 


भडगांव दुय्यम कारागृह जिल्हा जळगांव 
यांची आहार खर्चाची बीले अदा 
करण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 

गृह बिभाग 


शासन निर्णय क्र.एमआयएस ०१२०/१५/११५/पीआरएस-२ 
मंत्रालय, मुंबई, ४०० ०३२, दिनांक: १९ मार्च, २००३. 
वाचाः- १) जिल्हादंडाधिकारी याचे पत्र क्र.दंडप्र /२/कावि/१२७२/२०००दि.१.१.२००३ 
| तसेच कारागृह उपमहानिरीक्षक(मुख्यालय)पुणे योचे पत्र क्र.रेशन/दुकान/ 
१०९०/२०००/१४५८/कक्ष,३, दिनांक ३.२.२००३. 
शासन मिर्णयः-जिल्हादंडाधिकारी, जळगांव यांनी त्यांच्या दिनॉक १.१.२००३ च्या पत्रान्वये भडगांव 
दुय्यम कारागृह Teme यांच्या कारागृहातील. आरोपींच्या आहारभत्ताविषयक दि.-१.१.९० ते 
दि.३९१२.९०१.१.९१ ते दि:३९.१२.९१ व दि.११.९२ ते RARE या कालाबधीतील रु. 
४१९,३७०/- इतक्या रक्‍्कमांच्या देयकाची अदायगी प्रलंबित असून. सदर देयके १ वर्षावरोल 
कालावधीची असंल्याने त्यास मंजूरी देण्याबांबत विनंती केलेली होती. सदर देयके उशीराने सादर . 
केल्याने त्यास विलंब झाल्याचे कारागृह उपमहानिरोक्षक (मुड्यालय) पुणे यांच्या दिनांक ३.२.२००३ 
च्या पत्रावरून दिसून येते. हया बाबी विचारात घेता जिल्हादंडाधिकारी जळगांव यांनी भडगांव दुय्यम 
कारागृह जळगांव यांच्या कारागृहातील आरोपींच्या. आहारभत्ताबिषयक दि.१.१.९० ते दि.३१.१२.९२ 
या कालावधीतील रु. ४१,३७०/- (रुपये एकेचाळीस हजार तीनशे सत्तर फक्त) इतकया रक्कमेच्या 
प्रलंबित देयकांची अदायगी करण्यास शासन मंजूरी देत आहे. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, 
क्र.विअप्र- १००९/ प्र.क्र.ड६/ २००१, दि.११.७.२००१ मधील अनुक्रमांक-६ नियम क्र.४० मधील 
तरतुदीनुसार सदर देयके कोषागारास सादर करण्यात आली नव्हती ब त्याचे प्रदान करण्यात आले 
_ नव्हतेःत्याथी खाती कॅसबीऱ्यदेर eae wre area शिर्ष.२०५६-तुरुंग (00) (03) इतर तुरुंग 
लेखाशिषतेर्यत Gt Jose Rood च्या डपल्ण्धःतरलुदीतून भांगविण्यात यावा. 


Pee 


(SM 


% हा: शासन. निर्णय वित्त विभाग, क्र.विअप्र १०००/प्रक्र.४६/२००१/ बिनियम 
दि.११.७.२००१ , अन्वये प्रशासकौय विभागाकडे असणाऱ्या अधिकारानुसार = 
करण्यात येत आहे. 
महाराष्टाचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांबाने 


wee 


( र. ना. माळी.) | 
: कार्यासन अध्विकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


: कारागृह महानिरीकक महाराष्ट्र राज्य पुणे _ 
कारागृह उपमहानिरीक्षक मुख्य़ालय,पुणे/कारागृह उपमहानिरीक्षक पश्‍चिम विभाग,पुणे 
जिल्हादंडाधिकारी, जळगांब _ 
तहसीलदार तक्षा अधिक्षक, भडयांब दुय्यम कारागृह जि.जळगांष शि 
महालेखापाल १/२.(लेखा व अनुज्ञेयता)(लेखा परीक्षा भमहाराष्ट्र राज्य,मुंबई/नागपूर. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी,जळगांव. . neat 


Page 2 af 2 


